महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (क) (तां.) या 
संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य,औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक, शासकीय 
तंत्र माध्यमिक शाळा/निरीक्षक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण इ.पदांवर सरळसेवेने 
तात्पुरती नियुक्ती देण्यात आलेल्या ४ 
उमेदवारांच्या नियुक्त्या रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: व्यशिअ-२०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जून, २०१९ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे गोपनीय पत्र क्र.१५(२)(१२०)/६५८/सात-अ, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१६. 
2) शासनाचे समक्रमांकित दि.२४.१.२०१९ रोजीचे आदेशा 
३) शासनाचे समक्रमांकित दि. ०४.०५.२०१९ रोजीची पत्रे. 
४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्हीआयपी 
६७/प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दि.२८.५.२०१८ 


आदेश 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तांत्रिक) या 
संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक, शासकिय तंत्र माध्यमिक 
शाळा, निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण इ. पदांवर वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१००/- ग्रेड पे 
रु.५४००/- मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प्रतीक्षा यादीतून शिफारस केलेल्या उमेदवारांची संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील आदेशान्वये ते ज्या दिनांकापासून पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून २ 
वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नामनिर्देशनाद्वारे तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर 
आदेशातील अ.क्र. ४, ७, ८ व ९ येथील उमेदवार उक्त नियुक्‍ती आदेशातील अटीनुसार विहीत 
कालावधीत रुजू झालेले नाहीत. तसेच उक्त ४ उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांना अंतिम मुदतवाढ 
देण्यात आली होती, ते उमेदवार अंतिम मुदतवाढ संपपल्यानंतर देखील नवनियुकतीच्या पदावर रुजू 
झालेले नाहीत. यास्तव, संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन पत्रान्वये खाळील उमेदवारांना त्यांच्या 
नियुक्तीबाबत संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयातील तरतदीनुसार कार्यवाही करण्यात येत 
असल्याबाबत कळविण्यात आले होते. आता, खालील ४ उमेदवारांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या या 
आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१ 


अ. । प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराचे प्रवर्ग 

क्र. गुणवत्ता क्रमांक नाव 

Ca २ ३ 

| 9 | 8 श्री. उपाध्ये मिळीद केशव खुला 

२ 9 श्री. आव्हाड अविनाश विष्णू भ.ज. (ड) 

३ ८ श्री. prs विवेक मुकुंदराव इ.मा.व. 

४ ९ श्री. कहाळे रमेश सोनाजी अ.जा. 
२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र.: २०१९०६१५१६३१४२२१०३ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, es 
Baban Sheshrao ४ 


Devel 
postal 


stal 
2,5.4.20=d101a905c7fca 


M a n d we Pit a 761 polemeaan 
(ब.]ो.मांडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) संचाळक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई-१. 

२) मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

3) मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

४ मा.प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५५२, ७ व ८ वा मजला, PIG टेलिफोन निगम 

इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-४०० ०२१. (पत्राद्वारे) 

६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधित संचालकांमार्फत) 

७) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधित संचालकांमार्फत) 

८) सर्व संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालये ( संचालकांमार्फत) 

९) सर्व संबंधित संस्था (संचालकांमार्फत) 

qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व संबंधित संचालकांमार्फत) 

११) उपकोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधित संचालकांमार्फत) 

१२) श्री.उपाध्ये मिलिंद केशव, घ.नं. १४९९, रविवार पेठ, एसएफ-२ अष्टविनायक 
अपार्टमेंटरोड, शिंदे हायस्कूल जवळ, माळी आळी, ता.वाई, जि.सातारा-४१२ ८०३. 

१३) श्री.आव्हाड अविनाडा विष्णू, राधानगरी, मिरी रोड, विद्यानगर, ता.शेवगाव, 
जि.अहमदनगर-४१४५०२. 

१४) श्री.कोंडे विवेक मुकुंदराव, घ.नं.२२, श्रीविकास, रुख्मणी नगर कॉलनी, 
ता.जि. अमरावती-४४४६०६. 

१५) श्री.कहाळे रमेश सोनाजी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, माळेगाव, एमआयडीसी एरिया, 
मालेगाव जहांगिर, ता.मालेगाव, जि.वाशिम-४४४ ५०३. 

१६) निवडस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


